प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जमाती (57) लेखाशिर्षांतर्गतचा सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी सन २०२२- 
२३ मधील तरतुदीमधून वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३०मे,२०२२. 


वाचा:- 


१) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र.३-४/२०२१-)७5 (MDM) दि.२४ मे, २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१ 


३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/ 
एस.डी.3३, दि.१० ऑगस्ट, २०२१ 


४ शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०३/ 
एस.डी.३, दि.१४ सप्टेंबर, २०२१. 


५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.८५/ एस.डी.३, 
दि.२२ मार्च, २०२२. 


६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.८५/ एस.डी.३, 
दि.३१ मार्च,२०२२. 


७) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ एप्रिळ,२०२२. 


८) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.४/कार्यासन-६ दि.२५ 
मे, २०२२. 


प्रस्तावना :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार योजना) योजनेंतर्गत 


केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.२३ मार्च, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र हिस्स्याचा पहिल्या 


हप्त्यातील उर्वरित निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध करुन दिला होता. केंद्र 


शासनाकडून दि.२३ मार्च, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये अनुसूचित जमाती घटकांतर्गत प्राप्त केंद्र 


हिस्स्याचा रु.२७२३.३४ लक्ष निधी व राज्य हिस्साचा रु.१५९९.८२ लक्ष असा एकूण रु.४३२३.१६ 


लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाने वितरित करण्यात 


आला होता. तथापि, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावर तांत्रिक कारणास्तव प्रस्तुत निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


विहित कालावधीत आहारीत झाला नव्हता. सदर प्रमाणे निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक 


वर्षातील अर्थसंकल्पित १तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत आदिवासी विकास विभागामार्फत 


वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या मान्यतेने सदर प्रमाणे 


निधी वितरणास आदिवासी विकास विभागाने दि.२५ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाने मान्यता 


दिली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या मान्यतेने निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षांतर्गत सन 


२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा रु.२७२३.३४ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा 


रु.१५९९.८२ लक्ष असा एकूण रु. ४३२३.१६ लक्ष (त्रेचाळीस कोटी तेवीस लक्ष सोळा हजार फक्त) 


इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील पुढील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
सन २०२२२- 
ners वितरीत करण्यास 
अ. करीता 
a लेखाशिर्ष spicata मान्यता देण्यात येत 
व 2 असलेला निधी 
तरतूद 


.१ । मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ -सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - 
प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०८) शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत | रु. .१३९७०.५२ । रु.२७२३.३४ लक्ष 
योजना) (अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र हिस्सा ल्क्ष 
६०%) (२२०२ 1432) 


.२ | मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ -सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - 
प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०९) शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत | रु.६०००.०० लक्ष | रु.१५९९.८२ लक्ष 
योजना) 

(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२०२ 1489) 


रु.१९९७०.५२ रु. ४३२३.१६लक्ष 


एकूण 
St लक्ष 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२५ मे, २०२२ रोजीच्या शासन 


निर्णयास तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५१८/व्यय-१४, दि.११ मे, २०२२ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत निधी वितरण तसेच खर्चाकरीता केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 


निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१५१२४२५९२१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD 484. PATIL 
P RA M O D A BAJ | DN: CN = PRAMOD ABAJI PATIL, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 
PAT | L SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.05.30 15:15:29 +05'30" 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

) सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ७ , मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१८) निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


